RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक ३८ ] 


शनिवार , ऑक्टोबर १, २०१६ / आश्विन ९, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५.- कृषीतर व तंत्रज्ञानेतर विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांच्या व मंडळांच्या 
सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्यासाठी आणि नामनिर्देशनाद्वारे व स्वीकृतीकरणाद्वारे उक्त प्राधिकरणे व 
मंडळे तदर्थ घटित करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-३ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXV OF 2016. 


AN ORDINANCE 


TO PROVIDE FOR TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS 

OF MEMBERS OF AUTHORITIES AND BODIES OF THE NON 
AGRICULTURAL AND NON - TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES 
AND AD - HOC FORMATION OF SAID AUTHORITIES AND 
BODIES BY NOMINATION AND CO -OPTION . 

सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५. 
कृषीतर व तंत्रज्ञानेतर विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांच्या व मंडळांच्या सदस्यांच्या निवडणुका 
तात्पुरत्या पुढे ढकलण्यासाठी आणि नामनिर्देशनाद्वारे व स्वीकृतीकरणाद्वारे उक्त 

प्राधिकरणे व मंडळे तदर्थ घटित करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील कृषीतर व तंत्रज्ञानेतर विद्यापीठांचे बळकटीकरण करण्याच्या आणि 

उच्च शिक्षणाचा व संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना समर्थ बनविण्याच्या हेतूने, महाराष्ट्र शासनाने सन २०१६ 
१९९ ४ चा चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ हे, महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले आहे आणि त्याद्वारे महाराष्ट्र 

विद्यापीठ 
महा. ३५. अधिनियम , १ ९९ ४ निरसित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे 


भाग चार ६०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर १, २०१६ / आश्विन ९, शके १९ ३८ 


प्रारंभ . 


२ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ 
पाठविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, विद्यार्थ्यांच्या व्यापक हितासाठी, विद्यापीठाची कार्ये पार पाडण्याकरिता नामनिर्देशनाद्वारे व 
स्वीकृतीकरणाद्वारे विद्यापीठ प्राधिकरणे व मंडळे घटित करणेबाबत तरतुदी करणे इष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कृषीतर व तंत्रज्ञानेतर विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांच्या व मंडळांच्या सदस्यांच्या निवडणुका 
तात्पुरत्या पुढे ढकलण्यासाठी आणि नामनिर्देशनाद्वारे व स्वीकृतीकरणाद्वारे उक्त प्राधिकरणे व मंडळे तदर्थ घटित 
करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे 
अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र विद्यापीठ (निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे आणि विद्यापीठ प्राधिकरणे 
व इतर मंडळे तदर्थ घटित करणे ) अध्यादेश , २०१६ असे म्हणावे. 

( २ ) तो तात्काळ अंमलात येईल . 
विद्यापीठ प्राधिकरणे 

( १) महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम , १९९ ४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ विद्यापीठ अधिनियम ” असा १९९ ४ चा 
व मंडळे यांच्या 

करण्यात आला आहे), यात काहीही अंतर्भूत असले तरी , परंतु कलमे ४३ व ४४ यांच्या किंवा त्याखाली महा. ३५. 
सदस्यांच्या 
निवडणुका केलेल्या कोणत्याही परिनियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून , 
तात्पुरत्या पुढे 

( क ) अशा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणांच्या किंवा मंडळांच्या निवडून आलेल्या कोणत्याही 
ढकलणे आणि 
विद्यापीठ प्राधिकरण सदस्यांची कोणत्याही कारणामुळे रिक्त झालेली पदे भरण्यासाठी , विद्यापीठ अधिनियमाच्या अनुसूचीत नमूद 

व मंडळे तदर्थ केलेल्या विद्यापीठांमध्ये, प्रस्तावित नवीन विद्यापीठ कायद्याअन्वये नवीन प्राधिकरणे व मंडळे घटित करण्यात 
घटित करणे. 

येईपर्यंत किंवा ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत , कोणत्याही निवडणुका घेण्यात 
येणार नाहीत 

( ख ) विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या व मंडळाद्वारे रिक्त पदांवर, विद्यापीठ अधिनियमाच्या 
संबद्ध तरतुदींनुसार सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यात येईल 

( ग ) विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या व मंडळांच्या रिक्त पदांवर , विद्यापीठ अधिनियमाच्या 
संबद्ध तरतुदींनुसार सदस्यांना स्वीकृत करण्यात येईल. 

( २) पोट- कलम ( १) च्या खंड ( ख) व ( ग) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नामनिर्देशित व स्वीकृत केलेले 
सदस्य , प्रस्तावित नवीन विद्यापीठ कायद्याअन्वये नवीन प्राधिकरणे व मंडळे घटित करण्यात येईपर्यंत किंवा ३१ 
ऑगस्ट २०१७ पर्यंत , यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत , पद धारण करतील . 

स्पष्टीकरण . - या अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ “ प्रस्तावित नवीन विद्यापीठ कायदा या वाक्यप्रयोगाचा अर्थ, 
महाराष्ट्र विद्यापीठ विधेयक , २०१६ ( सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ ) द्वारे प्रस्तावित अधिनियम 

असा आहे . 
विद्यापीठाच्या ३ . विद्यापीठ अधिनियमामध्येकिंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही परिनियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले 
प्राधिकरणांच्या व 

तरी, उक्त कालावधीमध्ये कोणत्याही विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा इतर मंडळाची कोणतीही कृती 
इतर मंडळांच्या 

निवडणुका किंवा कार्यवाही ही , अशा प्राधिकरणावरील किंवा मंडळावरील रिक्त होणारी पदे निवडणुकीद्वारे भरणे आवश्यक 
तात्पुरत्या पुढे 
ढकलण्याचे असून ती अशा प्रकारे भरण्यात आली नाहीत, केवळ या कारणावरून अवैध ठरणार नाही. 
परिणाम . 

महाराष्ट्र विद्यापीठ (विद्यापीठ प्राधिकरणाच्या व इतर मंडळाच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे ) २०१५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २९ याचे अधिनियम , २०१५ याद्वारे , निरसित करण्यात येत आहे. 

निरसन . 


. 


सन २०१५ चा 


४ . 


महा. २ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर १, २०१६ / आश्विन ९, शके १ ९ ३८ 


३ 


३ 


निवेदन 


२ . 


महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम , १९९ ४ (१ ९९ ४ चा महा. ३५ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ विद्यापीठ 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) यामध्ये, निवडून आलेल्या, नामनिर्देशित आणि स्वीकृत केलेल्या सदस्यांनी 
मिळून बनलेल्या, महाराष्ट्र राज्यातील विवक्षित कृषीतर व तंत्रज्ञानेतर विद्यापीठांची विविध प्राधिकरणे व मंडळे 
घटित करण्याची तरतूद आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ४२ (१) मध्ये, प्रत्येक प्राधिकरणाची मुदत १ सप्टेंबर 
रोजी सुरू होईल आणि सदस्याचा पदावर येण्याचा दिनांक कोणताही असला तरी तो विचारात न घेता, प्रत्येक 
प्राधिकरणाची 

मुदत 

ही पाच वर्षे इतकी असेल . 

महाराष्ट्र राज्यातील कृषीतर व तंत्रज्ञानेतर विद्यापीठांचे बळकटीकरण करण्याच्या आणि उच्च शिक्षणाचा 
आणि संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना समर्थ बनविण्याच्या हेतूने, महाराष्ट्र शासनाने , सन २०१६ चे विधानसभा 
विधेयक क्रमांक १६ हे महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले आहे आणि त्याद्वारे महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९ ४ 
निरसित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तथापि, विधानसभेने उक्त विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 
संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविले आहे. संयुक्त समितीकडे पाठविलेले उक्त विधेयक २०१६ मधील राज्य 
विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विचारार्थ ठेवण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. नवीन कायदा अधिनियमित 
झाल्यावर अशा नवीन कायद्याच्या तरतुदींनुसार विद्यापीठाची प्राधिकरणे व मंडळे घटित करणे आवश्यक असेल. 

३ . उक्त प्रस्तावित कायदा लक्षात घेता, महाराष्ट्र विद्यापीठ (विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या व इतर मंडळांच्या 
सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०१५ ( २०१५ चा महा. २९ ) द्वारे ३१ ऑगस्ट २०१६ 
पर्यंत विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची व मंडळांची निवडणूक तात्पुरती पुढे ढकलली होती . नवीन कायदा अधिनियमित 
करण्याची प्रक्रिया, ३१ ऑगस्ट २०१६ पूर्वी पूर्ण होऊ न शकल्याने, विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन , शासनाने, 
विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांच्या व मंडळांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे आणि विद्यापीठाची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
विद्यापीठ अधिनियमाच्या संबद्ध तरतुदींनुसार नामनिर्देशनाद्वारे व स्वीकृतीकरणाद्वारे उक्त प्राधिकरणे व मंडळे तदर्थ 
घटित करणे शासनास इष्ट वाटते . 


४ . 


राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी कायदा 
करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि , म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


चे . विद्यासागर राव , 


मुंबई , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सिताराम कुंटे, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


